माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
जामनेर नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ५ मे, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ तां.क.१, 
दिनांक ८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ तां.क.१, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषीके व सदर बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या रकमेमधून हाती 
घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ 
फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 


२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक संस्थांना 
प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. 2.00 कोटी किमतीचा सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद यांनी sex अभियंता, जळगाव महानगरपालिका यांची 
तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, जामनेर नगरपरिषदेने सादर केलेल्या रू २.०० कोटी किंमतीच्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रू.५५,२०,२१९ /- किंमतीची खाली नमूद केलेली कामे वगळता उर्वरित 
रू. १,४४,७९,७८१/- कोटी किंमतीच्या कामांना (या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविल्या 
प्रमाणे) खालील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


१) माती नाला बांधारे बांधणे. खर्च : रू.६,११,४०० (३.०५%) 

२) 4o KVAR APFC पॅनल विकत घेणे. खर्च : रू.७,७९,२७९ (३.८९%) 

३) माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत स्थानिक स्पर्धा आयोजित करणे व IEC उपक्रम राबवणे. 
खर्च : रू. ३५,००,००० (२२.५%) 

४) महानगरपालिके मार्फत तांत्रिक तपासणी शुल्क : रू २,४२,१३१ (१.२१%) 

५) प्रकल्प अहवाल तयार करणे : रू ३,८७,४०९ (१.९३%) 


२. सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या कामांवरील 
रक्‍कम रू.६५,२०,२१९ /- जामनेर नगरपरिषदेने शहराचे हरित आच्छादन वाढविण्याकरीता वापरणे 
MRAP आहे. त्यानुसार, सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संबंधित 
शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरीसह प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा सादर करावा असा निर्णय समितीने 
घेतला. 


3. अटीव शर्ती : 


१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा संगमनेर नगर परिषद 
राहील. 

सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या कामांवरील 
रक्‍कम रू.६५,२०,२१९/- शहराचे हरित अच्छादन वाढविण्यसाठी वापरण्यात यावी. त्यासाठी 
सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प ASUS तयार करून त्यास संबंधित शहर अभियंत्याची 
तांत्रिक मंजूरी घेवून स्थानिक संस्थेच्यास्तरावर अंमलबजावणी करावी. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात 
यावा. 


= 


AN 
— 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


8) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्या 
पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०५१८०४४८८३०४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D Digitally signed by SANDIP S KAMBLE 
S A N | p S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426167ed60f5 1dcb34812d7d246c9 
a9c8557c, pseudonym=79EA9C474F7D4F5206B9ED0C363B1 1911FOA3D59, 
serialNumber=1E6E3F448F34D1DD3C4B0B04F8D07D573564E9568C0F01BBF3 
02B61CD08D36F2, cn=SANDIP S KAMBLE 
Date: 2022.05.05 18:05:33 +05'30' 
संदिप कांबळे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक 

६. जिल्हाधिकारी. अहमदनगर 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

८ 

र 


मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद 
निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


जोडपत्र-१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ /तां.क.१ 


दिनांक ५ मे, २०२२ चे सहपत्र. 


Expenditure 
Sr. No Name of the Activity 

es (Rs) 

1 १_| Solar System at Sonbardi premises ८,०१,७७९ 
Charging electric vehicles based on solar 

2 energy ९,६६,०६२ 
3.9 Near Municipal Council 

री Tree plantation at various location within the १,००,०१,७०० 
city 

र Rejuvenation and cleaning of rivers, १४,१०,२४० 
streams, lakes etc 

i Air Quality Monitoring by a third party १० 3,00,000 

y times a year 

: Preparation of project report ३,८७,४०९ 
२.००% 

Total १,३८,६७,१९० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


